सहायक संचालक, नगर रचना (गट-अ/राजपत्रित) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांना उप संचालक, नगर रचना 
(गट-अ/राजपत्रित) पदावर निव्वळ तात्पुरत्या 
देण्यात आलेल्या पदोन्नतीच्या पदस्थापनेत अंशत: 
बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन आदेशा क्र. पदोन्न-१३२०/प्र.क्र.१३१/२०२०/नवि-२७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
चौथा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २१ मे, २०२१. 


वाचा :- १) सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र.ईएसबी-११२०/प्र.क्र.८८/१३, दि.२७.१०.२०२०. 
२) नगर विकास विभाग, शासन आदेडा क्र. पदोन्न-१३२०/प्र.क्र.१३१/२०२०/नवि-२७,दि.०५.०३.२०२१. 


प्रस्तावना :- 

नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहायक संचालक, नगर रचना 
(गट-अ/राजपत्रित) (एस-२३ : रु.६७,७००-२,०८,७००) यांना उप संचालक, नगर रचना (गट-अ/राजपत्रित) 
(एस-२५ : रु.७८,८००-२,०९,२००) या पदावर खुल्या प्रवर्गातून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात शासन आदेश 
दि.०५.०३.२०२१ अन्वये पदोन्नती देण्यात आली आहे. सदर पदोन्नती आदेशातील अ.क्र.३ येथील श्री.आकाझा 
टिकाराम बागुल यांची उप संचालक, नगर रचना, वसई-विरार महानगरपालिका (प्र.नि) या पदावर पदोन्नतीने 
पदस्थापना करण्यात आली आहे. वसई-विरार महानगरपालिकेमध्ये उप संचालक, नगर रचना दर्जाचे पद 
रिक्‍त नसल्याने श्री.आ.टि.बागुल यांना अन्य ठिकाणी पदस्थापना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
त्यानुषंगाने शासनाने आता खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन आदेशा :- 

नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील श्री.आकाश टिकाराम बागुल यांना 
शासन आदेश दि.०५.०३.२०२१ अन्वये देण्यात आलेल्या पदोन्नतीच्या पदस्थापनेत अंशत: बदल करुन 
सुधारित पदस्थापना पुणे महसुली विभागातील उप संचालक, नगर रचना, वाहतुक व परिवहन, पुणे या 
पदावर देण्यात येत आहे. 
०२. श्री.आ.टि.बागुल यांची सेवाज्येष्ठता शासन आदेश दि.०५.०३.२०२१ नुसार कायम राहील. 


०३. शासन आदेश दि.०५.०३.२०२१ मधील सर्व अटी व शर्ती कायम राहतील. 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न-१३२०/प्र.क्र.१३१/२०२०/नवि-२७ 


०४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०५२११४३२४४३७२५ असा आहे. हा शासन sles डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Vijay Karbhari 
Chaudhari one 
(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति :- 
सर्व संबंधित अधिकारी यांना संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेमार्फत. 
प्रत - 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री, नगर विकास महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
७. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
८. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
९. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
१०. सर्व सन्माननीय विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य 
११. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१.मुंबई. 
१२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
१३. मा.अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. मा.प्रधान सचिव (नवि-१) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. मा.प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१७. आयुक्त, वसई-विरार महानगरपालिका, विरार. 
१८. जिल्हाधिकारी, पुणे. 
१९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/नागपूर. 
२०. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११ ००१. (३-प्रती) 
२१. सर्व सह संचालक, नगर रचना. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न-१३२०/प्र.क्र.१३१/२०२०/नवि-२७ 


२२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
२३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, नागपूर. 
२४. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
२५. निवडनस्ती / नवि-२७. 


KKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


